वर्ष ८ , अंक ८६ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


शुक्रवार , सप्टेंबर ३० , २०२२ / आश्विन ८ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १७८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ 
अधिसूचना 
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ . 


क्रमांक संकिर्ण -२०२० / प्र.क्र .५३ / पदुम- ४. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभागाची शासन अधिसूचना क्र . संकिर्ण -२०२० / प्र.क्र .५३ / पदुम -४ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ ( यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
केलेला आहे ) अन्वये गुरे व म्हशींमधील लम्पी चर्मरोग , जो की प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , 
२०० ९ ( २०० ९ चा २७ ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केलेला आहे ) अन्वये अनुसूचित रोग म्हणून घोषित केलेला 
असून , त्यासाठी संपूर्ण राज्याचे क्षेत्र “ नियंत्रित क्षेत्र ” म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग , मत्स्यव्यवसाय , पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालय , भारत सरकार यांनी 
अर्धशासकीय पत्र क्रमांक के -११०५३ / ६ ९ / २०१ ९ - एलएच , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ द्वारे निर्देशित केले आहे की , म्हशींमध्ये लम्पी चर्म 
रोगाची सौम्य लक्षणे असून त्याची तीव्रता अत्यल्प आहे तसेच , आतापर्यंत कोणत्याही मृत्यूची नोंद झालेली नाही 
; 


आणि ज्याअर्थी , भारत सरकारने म्हशींच्या हालचालींना खालील अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिली जाऊ शकते , असे निर्देशित 
केलेले आहे , म्हणजेच : 


भाग चार - अ - १७८–१ 


( अ ) संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यभरातील बाधित क्षेत्रातून ( एपी - सेंटरपासून ०१ कि.मी. च्या आत ) म्हशींच्या 
हालचालींवर निर्णायकपणे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे 
, 


( ब ) म्हशींची नियमित आरोग्य प्रमाणपत्रासह संक्रमित नसलेल्या क्षेत्रातून ( घोषित एपि- सेंटर व्यतिरिक्तचे क्षेत्र ) वाहतूक केली 
जाऊ शकते . आरोग्य प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी प्राधिकरण राज्य शासन वेगळ्या शासकीय आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करेल ; 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर ३० , २०२२ / आश्विन ८ , शके १ ९ ४४ 

( क ) प्रादुर्भावग्रस्त क्षेत्रातील म्हशींची पशुवैद्यकामार्फत तपासणी करावी आणि नैदानिक लक्षणे असलेल्या कोणत्याही प्राण्याला 
जरी सौम्य लक्षणे दिसली तरीही त्यांना हालचाल करण्यास परवानगी देऊ नये , तसेच , वाहतूक करण्यापूर्वी सोबत उक्त ( ब ) 
येथे नमूद प्राधिकरणाचे अलिकडील आरोग्य प्रमाणपत्र असावे आणि शक्यतो वाहतुकीपूर्वी PCR चाचणी करून घ्यावी जिचा 
अहवाल नकारार्थी असावा . 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाची कलमे ६ व ७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
उक्त अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 


“ उक्त अधिसूचनेच्या परिच्छेद ( अ ) मध्ये , “ व म्हशी ” हा मजकूर भारत सरकारच्या अर्धशासकीय पत्र क्रमांक के - ११०५३ / 
६ ९ / २०१ ९ - एलएच , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ मधील नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून वगळण्यात येईल " . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जगदीश गुप्ता , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , सप्टेंबर ३० , २०२२ / आश्विन ८ , शके १ ९ ४४ 

AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT 
AND FISHERIES DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 30th September 2022 . 

NOTIFICATION 


PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT , 2009 . 

No. SANKIRNA - 2020 / C.R.53 / ADF - 4. - Whereas , the Government of Maharashtra has vide 
Government Notification , Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries . 
Department No. SANKIRNA - 2020 / C.R.53 / ADF - 4 , dated the 8th September 2022 ( herein after 
referred to as " the said notification " ) , declared the whole State of Maharashtra as the " Controlled 
Area " in respect of the Lumpy Skin Disease ( LSD ) , which is a Scheduled Disease declared under 
the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act , 2009 
( 27 of 2009 ) ( herein after referred to as the said Act ) , for cattle and buffaloes ; 


And whereas , the Department of Animal Husbandry and Dairying , Ministry of Fisheries , 
Animal Husbandry and Dairy , Government of India vide D.O. No. K - 11053 / 69 / 2019 - LH , dated 
22nd September 2022 , had directed that the effect of Lumpy Skin Disease in buffaloes is very 
minimal with less severe symptoms and no deaths reported so far ; 


And whereas , the Government of India had directed that the movement of buffaloes may be 
allowed subject to following conditions , namely : 


( a ) movement of buffaloes from affected areas ( within 01 Km . from the epi - centre ) across 
the State has to be crucially monitored to prevent spread of infection ; 


( b ) buffaloes may be transported from non - infected areas ( area other than declared 
epi - centre ) with routine health certificate . Authority to issue health certificate will be as 
specified by State Government by separate Government Order ; 


( c ) buffaloes from the infected areas should be inspected for clinical signs by a 
veterinarian , and no animal with clinical sign should be allowed for movement , even if mild 
symptoms are noticed , accompanied by a recent health certificate of the authority as 
mentioned ( b ) and preferably be tested negative by PCR , before transportation . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 6 and 7 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby amends the said notification as follows , 


" In paragraph ( a ) of the said notification , the words " and buffaloes " shall be deleted " 
subject to Government of India's above mentioned conditions specified vide Government of 
India D.O. No. K - 11053 / 69 / 2019 - LH , dated 22nd September 2022 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JAGDISH GUPTA , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


